अक्कलकोट जि. सोलापूर येथील १०० 
खाटांच्या उपजिल्हा रूग्णलयाचे मुख्य 
इमारत व निवासस्थान बांधकामाचे 
अंदाजपत्रक व आराखड्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्र.क्र.१२/ आरोग्य-३अ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक : ६ जुले, २०२४. 


वाचा :- सहसंचाळक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः आआसे/कक्ष-३/टे- 


६/अक्कलकोट१००खाटाबांधकाम/१३२२६-२७/२४,दि. २४.०६.२०२४. 
प्रस्तावना :- 


ard निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग दि. १८.०५.२०२३ अन्वये ग्रामीण रूग्णालय 


अक्कलकोट जि. सोलापूरचे ३० खाटांवरून १०० खाटांच्या उपजिल्हा रूग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन 


करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे उपजिल्हा रूग्णालय अक्कलकोट जि. सोलापूर 


येथील १०० खाटांच्या रूग्णालय इमारत व निवासस्थान बांधकामाचे अनुक्रमे रु.८५५५.६९ लक्ष व 


रु.२२४५.३८ लक्ष असे एकूण रू. १०८.०१ कोटी (अक्षरी रू. एकशे आठ कोटी एक लक्ष फक्त) इतक्या 


किमतीच्या अंदाजपत्रक व आराखडयांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधिन 


होता. 


शासन निर्णय :- 
उपजिल्हा रूग्णालय, अक्कलकोट, जि. सोलापूर येथील १०० खाटांच्या उपजिल्हा 


रूग्णालयाचे मुख्य इमारत व निवासस्थान बांधकामाचे एकूण रू. ९१.०५ कोटी (अक्षरी रू. एक्याण्णव 


कोटी पाच लक्ष फक्‍त) इतक्या अंदाजपत्रकास सोबत जोडलेल्या RECAPITULATION SHEET प्रमाणे 


खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अटीव शर्ती :- 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्र.क्र.१२/ आरोग्य-३अ 


१ इमारत बांधकाम करण्यापूर्वी विद्युतीकरणाच्या कामासाठी मुख्य अभियंता (विदयुत) व 


स्थापत्यांच्या कामासाठी मुख्य अभियंता (स्थापत्य) यांची तांत्रिक मंजुर घेण्यात यावी. 


२) कामासाठी निविदा मागविण्यापूर्वी सदर कामास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 


३) बांधकामासाठी उपलब्ध होणाऱ्या नियतव्ययामधून सदर कामास निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या 


अटीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


४ & सदर कामाची ई-निविदा करतांना कामाचे तुकडे न करता एकत्रित निविदा करण्यात यावी. 


५ SMARTS ra जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची खात्री 


संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 


६) क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाच्या 


किंमतीमध्ये अनावश्‍यक वाढ करण्यात येवू नये. 


७ सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 


अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्या-त्या क्षेत्राच्या सक्षम 


अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. 


८) स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच 


भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील. 


९) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभागाचा शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१२/प्र.क्र.१७७ 


/तां.क.१, दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही 


करण्यात यावी. तसेच उपरोक्‍त कामे सदर रक्कमेत पूर्ण होतील यांची दक्षता घ्यावी. 


१० रुग्णालयाचे नकाशे तपासून APRA रुग्णालयासाठी आवश्‍यक ऑक्सिजन पाईपलाईन, 


एअर कंडीऱशनरसाठी जागा व त्यांच्या duct चे नियोजन, दिव्यांगांकरीत करावयाच्या सोयीसुविधा, त्या 


व्यक्तींसाठी रुग्णालयात करावयाचे पथ-वे इ. तसेच याबाबतची Functionality विचारात घेवून 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्र.क्र.१२/ आरोग्य-३अ 


रुग्णालयाचे नकाशे सुधारीत करण्यात यावेत. तसेच रुग्णालय डिझायनिंग मधील तज्ञ व्यक्‍ती व 


रुग्णालयाशी संबंधित डॉक्टर व कर्मचारी यांचेशी चर्चा करुन त्यानुसार रुग्णालयाचे नकाशे सुधारित 


करण्यात यावेत. 


११) केंद्र शासनाकडून निर्गमित IPHS च्या २०२२ च्या मार्गदर्शक सुनचांनुसार अंदाजपत्रकामध्ये 


सुधारणा समाविष्ट करुन प्रशासकीय मान्यतेच्या किंमतीच्या मर्यादेत राहून इमारतीचे बांधकाम 


करण्यात यावे. 


१२) प्रस्तावित करण्यात आलेल्या इमारतीचे जोते क्षेत्रफळ कर्मचारीवर्ग यांच्या अनुज्ञेय 


मानकाप्रमाणे असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 


१३) क्षेत्रियस्तरावर सदर बांधकामाचा संबंधित उपसंचालक आरोग्य सेवा व जिल्हा शल्य 


चिकित्सक यांनी वेळोवेळी आढवा घ्यावा. 


१४) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, 


दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करावी. 


94) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुनच सदर 


कामाच्या निविदा सुचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


१६) रूग्णालय बांधकामासाठी जागा उपलब्ध होणार असल्याचे समितीस अवगत करण्यात आले आहे. 


रूग्णालय इमारत G+9 प्रस्तावित आहे. निवासस्थाने टाईप-२,३,४ या प्रकारात करण्यात येणार असून 


सदर रूगणालयाच्या बांधकामाचे एकूण क्षेत्रफळ १९१२७.०० चौ. मी. इतकी असून, बांधकामाचा दर 


रू. २८०००/- प्रति चौ. मी. आहे. सदर प्रस्ताव सन २०२२-२३ च्या दरसूचीवर आधारीत आहे. 


१७) उच्चस्तरीय सचिव समितीने चर्चेअंती समितीने खालीलप्रमाणे सूचना दिल्या. 


* उक्त इमारतीसाठी सोलर यंत्रणेचा वापर करण्यात यावा 


* जुन्या अस्तित्वातील इमारतीचा वापर पूर्ण अथवा पूरक करावा 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्र.क्र.१२/ आरोग्य-३अ 


* सदर काम हे खाजगी वास्तुशास्त्रज्ञाकडून करण्यात येत असल्याने, त्या इमारतीचे आराखडे हे 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग/झशासकीय इमारतीच्या अनुज्ञेय मानकास अनुसरून असण्याची खात्री 
करावी. 


* अशा नाकाऱ्यांना व वास्तुमांडणी आराखडयास शासनाचे वास्तुशास्त्रज्ञ यांची मान्यता घेण्याची 


कार्यवाही संबंधित उपभोक्ता विभागाने करावी. 


१८) उच्चस्तरीय सचिव समितीने प्रस्तावित करण्यात आलेल्या इमारतीचे जोते क्षेत्रफळ व 


शासकीय इमारती हे IPHS मानकाप्रमाणे असणे आवश्‍यक आहे. सदर काम खाजगी 


वास्तुशास्त्रज्ञाकडून करण्यात येत असल्याने, त्या इमारतीचे आराखडे हे सार्वजनिक बांधकाम 


विभाग/शासकीय इमारतीच्या अनुज्ञेय मानकास अनुसरून असण्याची खातरजमा करण्याच्या तसेच 


अशा नकाशांना व वास्तुमांडणी आराखडयास शासनाचे वास्तुशास्त्रज्ञ यांची मान्यता घेण्याची कार्यवाही 


संबंधित उपभोक्ता विभागाने करण्याच्या अटीच्या अधिन राहून रू. ९१.०५ कोटी इतक्या अंदाजित 


रकमेस सहमती दिली. 


२. उपरोक्त १ ते १८ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कार्यकारी 


अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा शल्यचिकित्सक यांची राहील. 


3. सदर रुग्णालय इमारत बांधकामाकरीता येणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली मंजूर 


करण्यात आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्र.एच-८, मुख्यलेखाशिर्ष 
४२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
01 नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य) 
शिक ग रूग्णालये व दवाखाने 
(09)(31) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-इमारती 
(००)(०१) मोठी बांधकामे 
५३ मोठी बांधकाम 
सांकेतांक क्र. | सांकेतांक क्र. (४२१० ००१४) 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्र.क्र.१२/ आरोग्य-३अ 


8. हे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १९८/२०२४इमा-२ दि. 


२८.०६.२०२४ नुसार तसेच शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र- 


२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम,भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातीळ वित्तीय अधिकार 


नियम पुस्तिका १९७८ मधील भाग-पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ येथील परिच्छेद 


क्र.१३४ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार व सार्वजनिक बांधकाम 


विभागाच्या उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि. ३ जुले २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत देण्यात आलेल्या 


मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७०११७३४२९६११७ असा आहे. हा Sea 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ARVIND BHIMRAO MORE 
A RV] N D ) DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=203af2dfba7db2a4824298a34f2c929 
B H | M RAO 4f93396f53d7f87cd4d69fecf5cf7005f, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=9246B8CCD2E2CB10707678D4 


MORE eau शत 
Date: 2024.07.06 16:11:17 +05'30 
(अ.भि.मोरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल १/२, महाराष्ट्र ( लेखा व लेखापरिक्षा) / लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ नागपूर. 
आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन ), मुंबई/ पुणे. 
५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे. 
जिल्हा हल्यचिकिस्तक, सोलापूर 
७. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, सोलापूर. 
पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्र.क्र.१२/ आरोग्य-३अ 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर 
कार्यकारी अभियंता, सा. बा. विभाग, सोलापूर. 


. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. अवर सचिव (आरोग्य-३), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

. कक्ष अधिकारी, इमारत१/२, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. निवडनस्ती ( आरोग्य-आ ३अ). 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


क्र. BANA) - 2028 | BB. 92) ay- 334 शौ 


Name of the Department ‘Public Health Department 


Ri eo Dist - Solapur 


3 Qs) .__________ 


|e 
Executing Agency : Public Works Department 


(A) |ESSENTIAL ITEMS (Components 


Land Availability : Yes 
Architect : Private 

eee RECAPITULATION SHEET 
ns. Particulars of Scope Unit Rate Norms 
No. Rs Per (Sqmt./ Meter/ 


LumpSum etc.) 


_1_ |Building proper (Built Up Area - Sq.m 1.00 eee a | | 
Hospital Building 
Ground Floor a 7 7889.37 |Sq. M 22,09,02,360 
First Floor te | 7862.50 व. M __21,17,50,000 
= Total | 1545187] मप रं 
Residential Quarters = as टि 
१५७७-॥ (30 Qtrs ) । | 
| [Parking (Stilt) ae 825.24 |Sq. M 16,000 1,32,03,840 
Staff Qtrs (30 Qtrs ) (52.8 Sqm x 30 + 30%) 2059.20 |Sq. M 28,000 5,76,57,600 
| aa ~_Uementifey 7 
Parking (Stilt) 202.57 |Sq. M 16,000 32,41,120 
Staff Qtrs (6 Qtrs ) (60 Sqm x 6 + 30%) 468.00 28,000 1,31,04,000 
TypelV(1@tr) SSC ककत 
Type-IV (1 Qtr) (92.4 Sqm x 1 + 30%); amenile 33,63,360 
oe | Total 
= _ _ Total B.U.A.=| _19127.00 SoM | M | 52,32,22,280 | 
2 [Electrification i Internal 2,61,61,114 
| i External 3,13,93,337 
| : Fighting Arrangements etc. ____ ____1,53,01,600 
Lifts ae) ee ~_ 50,00,000 
Air Conditioning (for operation theatre) __ ane ____50,00,000 
Medical Gas Pipeline __________ — 1S. | ____1,00,000 
Pump house, bore welletc ________ erent. __ .....10,00,000 
AB Room, Area Lighting, pumps & generator [| 1S. | ____20,00,000 
CCTV 1 Se ____10,00,000 
= a a 1.00 gl ee ea = Sub Total (2)| __8,69,56,051 
3 {Water Supply & Sanitary Works 2,61,61,114 
“4 [Furniture for Hospital [| 10816.3 10816.31 |Sq.M 5,40,81,545 
| व 
हया ITEMS 2... 
Water Main Storage 


[ Internal road, Land Development, Parking, 
Land Scaping, Soil Investigation etc 


(i) Contingencies 
(ii) GST 


Project Cost (P)= (A) + (B) 71,74,15,99 


4.5% of (A1) 2,35,45,003 


Sub Total (B 2,69,95,003 


1 Bldg Civil (A1) 
2 Bldg Civil, Elect, Water Supply, Furniture (A) 
3 Total (A+B) 


(iii) Price Escalation 


(iv) Labour Insurance 1% on z—+ 


cies 4% on (subtotalA1) | —_2,09,28,891, isd 
18% on (P) 12,91,34,879| ____ 
5% on (P) _ 3,58,70,800| 
71,74,160 


__ Sub Total (C)} 19,31 : 
TOTAL PROJECT COST (TPC) (A+B+C) —s | _—‘91,05,24,722 
__ Say Rs. Lakhs| 9105.25 


= Rs 27,355 /Sqm 
Rs 36,097 /Sqm 
= Rs 37,508 /Sqm 


